दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात/ 
अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन 
सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू 
झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी 
यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेशा क्र. औसुवआ-०२२४/प्र.क्र.३८/(भाग-१) काम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
पहिला मजला, विस्तार इमारत,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक :- २८ जुन, २०२४. 


पहा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ 
२) केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र 
क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि. ०३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी याची नियुक्‍ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा 
रिक्‍त जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन 
निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि. २२.१२.२००३ पूर्वी 
निर्गमित झाली आहे व जे दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत 
व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक 
वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत, केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे 
कल्याण विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 


2. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / 
कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. 
तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. 
अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 
१९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी 
एक वेळ पर्याय (One Time Option) Wester क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आळेला 
आहे. या निर्णयानुसार उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाळील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प 
शासनास प्राप्त झालेले आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०२२४/प्र.क्र.३८/(भाग-१) काम-१ 


३. सदर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरात क्रमांक ३ 
मधील पदसमुह ५, दि. ३०.०९.२००५ अन्वये, “सहायक संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, 
महाराष्ट्र कारखाने निरीक्षण सेवा गट-ब” या सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली होती. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभागाच्या दि. २५.१०.२००७ च्या शासन निर्णयान्वये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयात 
सहायक संचालक (गट-ब) या पदावर नियतवाटप करण्यात आले. 


४. सबब, सदर अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ मधील 
तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंडाराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, 
१९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन आदेठा :- 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत खालील विवरणपत्रात नमूद 
करण्यात आलेल्या सहायक संचालक, (गट-ब) (औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व 
अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत. 


अ. | अधिका-याचे नाव मुळ संवर्ग कार्यालय अर्ज प्राप्त दिनांक 
क्र ।वपदनाम 
| . _. . श्रीम. शा.सा. | सहायक संचालक, | औद्योगिक सुरक्षा व | २१.०५.२०२४ 
होंदुले, अप्पर | (गट-बो आरोग्य, पुणे (कार्यक्षेत्र 
संचालक क्र.३). 
2. वरील अधिकाऱ्यांनी जुनीनिवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा 


पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे. 


3. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ नुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवीतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत 
असल्यामुळे त्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, सदर 
अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधीळ खाते बंद करुन, त्यातील कर्मचाऱ्याच्या 
हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या 
भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०२२४/प्र.क्र.३८/(भाग-१) काम-१ 


४. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य 
शासनाच्या हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात 
यावी. 


प. याकरीता संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, तसेच संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा शाखा) यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०६२८१५४४२१९७१० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KARANSING PREMSING PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
KA R A N S | N G ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6f2521c3a6d1f8429a3c2c9a42d575298ae82956908d63 
44 1063695377819, 


INumber=C7FEED7178D6C14666A5DF36811F1763590E65B 
6F836A87E63789DC234173D66, cn=KARANSING PREMSING 


Date: 2024.06.28 15:55:41 +05'30 


(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्रीम. शा.सा. IGS, अप्पर संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, पुणे (कार्यक्षेत्र क्र. ३). 
Wa, 
१. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महराष्ट्र, 
मुंबई/ नागपुर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


३. संबंधित कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी... 
प्रधान सचिव (कामगार), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. उप सचिव(काम-१), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव (सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (काम-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


